जळगाव जिल्ह्यातील गोद्री, ता. जामनेर 
येथील अखिल भारतीय हिंदू-गौर बंजारा 
व लबाना नायकडा कुंभ करीता तात्पुरत्या 
शौचालयाची व्यवस्था करण्याच्या कामांस 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,जळगाव यांचे पत्र जा.क्र.ग्रापापुवि/तांशा-३/ 
आरआर ७७१/ २०२२ दि.०८/१२/२०२२ 


२) ग्रामविकास विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२३.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना:- 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि. १४/११/२०२२ रोजीच्या बैठकीत 


गोद्री ता. जामनेर, जि. जळगांव येथे भरणा-या अखिल भारतीय हिंदू-गौर बंजारा व लबाना 


नायकडा कुंभमेळ्यासाठी सांडपाणी व्यवस्था पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने कार्यवाही 


करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने, पाळक सचिव, जळगाव तथा 


अ.मु.स. (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.२५/११/२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये 


जिल्हाधिकारी, जळगाव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी प्रधान सचिव, 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना सांडपाणी व्यवस्था, पाणी पुरवठा व स्वच्छता याकरिता 


अंदाजित रु. 4.00 कोटी खर्चाकरीता विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले 


आहेत. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये जळगाव जिल्ह्यातील गोद्री, ता. जामनेर येथील 


अखिल भारतीय हिंदू-गौर बंजारा व लबाना नायकडा HAV येणाऱ्या लोकांसाठी स्वच्छता- 


सुविधा पुरविण्यासाठी भाडेतत्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करण्याकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकःतीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७(भाग-१)/यो-६ दि.२६ डिसेंबर, २०२२ 


रु.१,९९,६५,६००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 


सदर कामासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण 


भागातील तीर्थक्षेत्रांचा विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या योजनेंतर्गत एकूण रु.२२५.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत 


करण्यात आला आहे. 


२. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून जळगाव जिल्ह्यातील Wel, ता. जामनेर येथील अखिल 


भारतीय GAR बंजारा व SIM नायकडा कुंभस्थानी येणाऱ्या लोकांसाठी स्वच्छता-सुविधा 


पुरविण्यासाठी भाडेतत्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करण्याकरीता रु. १,९९,६५,६००/- 


(एक कोटी नव्याण्णव लाख पासष्ट हजार सहाशे फक्त) इतका निधी जिल्हा परिषद, जळगाव यांना 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी आवशयक बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषद, 


जळगाव यांनी शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


४. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९६-जिल्हा 


परिषद/ जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०७) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता 


अनुदान (रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाची मान्यता व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.विवि/शिकाना/१९१, दि.२३.१२.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःतीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७(भाग-१)/यो-६ दि.२६ डिसेंबर, २०२२ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२१२२६१४४५५१५८२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


3 


oC 


ल 


पु 


(२ ७8, टी) 


2) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-२,नागपूर 
विभागीय आयुक्‍त, महसुल विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जळगांव 


१०) निवडनस्ती (कार्यासन योजना-०६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


